अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ 
अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ संवर्गातील 
अधिकारी यांची दि. ०१.०१.२०१९ 

रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०९२०/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ 
3) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०९२०/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-१, दि.०८.०९.२०२० 
४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक इएसटी/कार्यकारी/से.जे.सूची/१००१९/२०२२ कक्ष-२,पुणे-१,दि.१५.११.२०२२ 


Ire परिपत्रक- 


गृह विभागातील कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती 


कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती सेवा 


ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्रमांक ३ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत नोंदविलेल्या हरकती, आक्षेप विचारात घेऊन, अपर पोलीस 


महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये अतिरिक्‍त 


अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ 


रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने उक्त ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


३. कारागृह विभागातील अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ 


यांची संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवरील आक्षेप, त्रुटी व 


सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन परिशिष्ट "अ" मधील ज्येष्ठतासूची अंतिम 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२०/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-१ 


करण्यात येत असून, ती या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. सदर अंतिम करण्यात आलेली 


ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित HGR HAA तात्काळ पाठविण्यात यावी. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११२९१५४८३३१२२९ असा आहे. हे 


परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


GANESH MOHAN #22: 

KATHAWATE ear 
(गणेश काथवटे) 

अवर सचिव, गृह विभाग 


d by GANESH MOHAN KATHAWATE 


प्रत : 9) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, 
नागपूर/मध्य विभाग, औरंगाबाद यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२०/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलहई-०९२०/प्र.क्र.१०२/तुरूंग-१ दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ 


२. वेतनश्रेणी : पीबी (१५६००-३९१०० + ग्रेड पे ६६००/-) 
३. दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०१८ ते दि.३१.९२.२०१८ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
अ. 7 a कर्मचाऱ्याचे | संबंधित | जन्मदिनांक | नियम नेष्ठते पेवानिवत्ती शैक्षणिव | 
क्र. | क्रमांक नांव 'पदावरील ३(२)(अ) दिनांक दिनांक अर्हता 
नियुक्‍तीच नुसार 
on मार्ग- संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 
१ R 3 vw & द ७ C 8 20 
१ g | श्री.भारत महादेव भोसले पदोन्नती । २६.०१.१९६८ । भ.ज. (बो | १९.०३.२००५ | १९.०३.२००५ | ३१.०१.२०२६ विकल 
२ 2 श्री.शरद शिवाजी शेळके पदोन्नती | ०२.०३.१९६४ | भ.ज. (क) । MERRY | २६.०८.२०१४ | ३१.०३.२०२२ बी.कॉम, 
3 3 श्री.बा.रा.मोरे पदोन्नती | १५.०९.१९६१ अ.जाती २६.०८.२०१४ | २६.०८.२०१४ । ३०.०९.२०१९ ae, 
08, 06. 08, ee 
एकुण पदे- २९ 
भरलेली पदे- ०३ 
रिक्‍त पदे- २६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


